सातव्या वेतन आयोगानुसार दिनांक १ 
जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या 
कालावधीत सेवानिवृत्त निवृत्तिवेतनधारकांना 
सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ देण्याबाबत 
सुधारणा... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक : सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४, 
दि.०५.०२.२०२१ . 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४, 
दि.१२.०७.२०२१ . 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते दिनांक ३१ 
डिसेंबर २०१८ या कालावधीमध्ये जे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, आणि यापूर्वी सहाव्या 
वेतन आयोगानुसार मूळ निवृत्तिवेतनावर अंशराश्रीकरणाचा लाभ घेतलेला आहे, त्यांना सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारीत होणाऱ्या मूळ निवृत्तिवेतनावर सुधारीत अंशराशीकरणाचा लाभ देय करण्यात 
आला आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन पूरकपत्रान्वये सदर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. तथापि, दि.०१.०१.२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांनी सहाव्या 
वेतन आयोगानुसार अंशराशीकरणाचा लाभ घेतला आहे. तथापि, सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत 
अंशराशीकरणाचा लाभ मंजूर करण्याबाबतचा आदेशा निर्गमित होण्यापूर्वी ज्यांचा मृत्यु झाला आहे अशा 
निवृत्तिवेतनधारकांना सुधारीत अंशराशीकरणाच्या लाभ अनुज्ञेयतेबाबत काही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. 
त्यामुळे संदर्भाधीन क्र.२ येथील पूरकपत्रामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


पूरकपत्र :- 
दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या ज्या 
निवृत्तिवेतनधारकांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ नुसार सहाव्या 
वेतन आयोगानुसार निश्चित होणाऱ्या निवृत्तिवेतनाप्रमाणे अंडाराशीकरणाचा लाभ घेतला आहे. तथापि, 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णय निर्गमित होण्यापूर्वी ज्यांचा मृत्यु झाला आहे, अशा 
निवृत्तिवेतनधारकांच्या कुटुंबियांना सुधारित निवृत्तिवेतनावर अंशाराशीकरणाचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 
२. उपरोक्त सूचनेच्या अनुषंगाने विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी उपरोक्त कालावधीत मृत 
पावलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाशी संपर्क साधून प्रकरणाची योग्य ती पडताळणी / छाननी 
करुन सदर कार्यवाही शासन पूरकपत्राच्या दिनांकापासून सहा महिन्यामध्ये पूर्ण करावी. 
३. ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, 
कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे 
यामधील निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील पूरकपत्र योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहील. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४ 


8. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व 
अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेडा देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे 
निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहील. 


षु . 


सदर पूरक पत्रातील तरतुदी अखिल भारतीय सेवेतील निवृत्तिवेितनधारक / राजकीय 


निवृत्तिवेतनधारक / स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तिवेतनधारक / शौर्यपदकभत्ता निवृत्तिवेितनधारक / जखम 
अथवा इजा निवृत्तिवेतनधारक यांना लागू होणार नाहीत. 


६. 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३११५२३३१८३०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANISHA YUVRAJ KAMTE 

M A N | H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a7f08db391 Oecf0f88c442fbde20f7b84e70dfd0bf4dcd977abab 
75b3fcb8508, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=11602E78DA072F96AFOEDE79663 1 5FASB93A2119E4A49 
0D340E527F96DBA01D3, cn=MANISHA YUVRAJ KAMTE 


(मनिषा यु. कामटे) 
शासनाचे उप सचिव. 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
३) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
) संचालक, लेखाव कोषागारे, मुंबई, 

६) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, मुबंई. 

७ अधिदानव लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 

८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९) संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


१० सह संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर. 
११) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२) सर्व कोषागार अधिकारी, 

१३) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 

१४ मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

१५ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

१६ मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

१७ सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

१८) विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 
१९) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ न्याय शाखा) मुंबई, 

२० प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई, 

२१ सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 


२२) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
२३) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप ळोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
२४ प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४ 


२५) मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२६ आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सर्व) 
२७ सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, 
२८) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, 
२९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, 
मुंबई - ४०००३२. 
३० मंत्रालयाच्या निरनिराळ्या विभागांच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख, 
३१ सर्व विभागीय आयुक्त, 
३२ सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
३३) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
३४ संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
३५) संचालक (तंत्र शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
३६ आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३७ संचालक, महानगरपालिका प्रशासन, मुंबई, 
३८) कुल सचिव, सर्व कृषि व कृषितर विद्यापीठे, 
३९) वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 
) 


निवड नस्ती, कार्यासन सेवा-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


